सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता “बेबी केअर किट” व 
“eat अंगणवाडी” या योजनांकरिता निधी वितरण 
महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.८१/का.०६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मार्च,२०२३ 


वाचा :- १) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०१६ /प्र.क्र.९७ (भाग-२)/का.०६, 


दिनांक २०.०६.२०२२ 


2) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०२२/प्र.क्र.२४६/का.६, 


दिनांक १७.१०.२०२२ व दिनांक ०७.०२.२०२३. 
३) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०१९/प्र.क्र.५९/का.६, 


दिनांक २१.०६.२०२२ 


४ महिला व बाल विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांक एबावि-२०२२/प्र.क्र.२४७/का.६, 
दिनांक १७.१०.२०२२ व दिनांक ११.०१.२०२३. 


शासन निर्णय:- 
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली “आदर्श अंगणवाडी योजना” या 
राज्य योजनेअंतर्गत संदर्भाधीन दिनांक २०.०६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
पुरवठा झालेल्या “स्मार्ट अंगणवाडी fhe" Al देयके अदा करण्यासाठी तसेच “बेबी केअर किट” या राज्य योजनेअंतर्गत संदर्भाधीन 
दिनांक २१.०६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात पुरवठा झालेल्या “बेबी केअर किट” 
ची देयके अदा करण्यासाठी खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपश्ीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना 
क्रमांक-५ मध्ये दर्शविल्यानुसार पुनर्विनियोजनाने घट करण्यात येत असून रकाना क्रमांक-६ प्रमाणे पुनर्विनियोजनाने वाढ करण्यात 
येत आहे. त्यानुसार रकाना क्रमांक-२ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये पुनर्विनियोजना नंतरच्या रकाना क्रमांक-७ 
येथे नमूद विद्यमान तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-८ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण अनुक्रम रुपये २१.०० कोटी व रुपये २४.०० कोटी 
याप्रमाणे एकुण रुपये ४५.०० कोटी एवढा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये कोटीत) 
ae वितरित | पुनर्विनियोजन| पुनर्विनियोजन| पुनर्विनियोजना | या आदेशान्वये 
टी प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक तरतुद तरतूद घट वाढ नंतरची  । वितरीत करण्यात 
a संकेतांक/ उद्दिष्ट हत क विद्यमान येत असलेला 
तरतूद निधी 
Re 2 क ऱ्य ल्ल 4 ६ | 8 ८ 
आ)आदर्श अंगणवाडी योजनेकरिता पुनर्विनियोजन 


२२३६-पोषण आहार 

०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना प्रकल्प 

(०८) (०५) अंगणवाडी सेवा 
(अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००%) 
(कार्यक्रम) २२३६ १९४५ 

१९- आहार खर्च 


३.५० 


(-) ३.५० 


रि 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.८१/का.६ 


अ.क्र. 


प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक 
संकेतांक/ उद्दिष्ट 


विद्यमान 
तरतुद 
२०२२-२३ 


वितरित 
तरतूद 


पुनर्विनियोजन 
घट 


पुनर्विनियोजन 
वाढ 


पुनर्विनियोजना 
नंतरची 
विद्यमान 
तरतूद 


या आदेशान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला 
निधी 


३ 


== Sei 


c 


(049) बांधकाम 

(09) अंगणवाडी बाधंकाम 
(०१)(०३) अंगणवाडी इमारत 
बांधण्यासाठी अंमलबजावणी 
करणा-या संस्थांना अनुदान 
(अति. राज्य हिस्सा १००%) 
(कार्यक्रम) 

२२३६२२०८ 


२७- लहान बांधकामे 


१७.५० 


| 9.00 | 


(-)१७.५० 


| 9.00 | 


| 00 


२२३६-पोषण आहार 

०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(१३) आदर्श अंगणवाडी प्रकल्प 
(१३)(०१)अआदर्श अंगणवाडी योजना 
(कार्यक्रम) 

२२३६ २१२८ 


३१- सहा. अनुदाने वेतनेतर 


५७.६७७० 


५४.६७७० 


(--)) २१.०० 


७८.११ 


२१.०० 


एकूण (आओ) 


९४.५०७ 


६६.९२७ 


(5२१.०० 


(-) २१.०० 


७८.११ 


२१.०० 


ब) बेबी केअर किट योजनेकरिता 


पुनर्विनियोजन 


२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
(०३)-इतर योजना 

(०३) (१३) नवतेजस्वीनी महाराष्ट्र 
ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प 
राबविण्याकरिता माविमसाठी 
सहायक अनुदान (Tats हिस्सा) 
(कार्यक्रम) 

२२३५ सी ३४१ 


३१- सहा. अनुदाने वेतनेतर 


८.०,०० 


५३.६० 


()2¥.00 


५६.०० 


१०२-बाल कल्याण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(१७ बेबी केअर किट 

(919)(09) बेबी केअर किट योजना 
(कार्यक्रम) 

२२३५ सी २२३ 


३१- सहा. अनुदाने वेतनेतर 


५६.०० 


५६.०० 


(--) २४.०० 


८०.०० 


२४.०० 


एकूण (ब) 


१३६.०० 


१०९.६० 


(+)2¥.00 


936.00 


२४.०० 


एकूण सर्व (अ--बो 


२३०.५०७ 


१७६.५२७ 


(+)84.00 


298.99 


४५.०० 


ष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.८१/का.६ 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १३३/ व्यय-६, दिनांक ३१.०३.२०२३ अन्वये 


दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३३११३३८४२९३३० असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VILAS RAMDAS 
THAKUR ! 
(वि. रा.ठाकूर) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 


) मामहालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (स्वी 

) मा.मंत्री (म. व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) सर्व विभागीय sagan afer व बाल विकास. 
) 

) 

) 

) 


9८ 


& 
9 
८ 


जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म. व बा. वि.), जिल्हा परिषद (सर्व) 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, (नागरी / ग्रामीण / आदिवासी) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

qo) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थ-७, मंत्रालय, मुंबई 

११) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग यांना विनंती करण्यात येते की, सदर निधी अर्थसंकल्पिय 
वितरण प्रणालीवर तात्काळ आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 

१२) निवड नस्ती -का-६. 


vo 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


